RNI No. MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष १, 


अंक ११ ] 


मंगळवार, एप्रिल ७, २०१५ / चैत्र १७, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ५, 

किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
महाराष्ट्र 

विधानसभेत दिनांक ७ एप्रिल २०१५ रोजी पुरः: स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक, महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. XXI OF 2015 . 


A BILL 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

LAND REVENUE CODE , 1966 . 


१ ९ ६६ चा 


सन २०१५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २१. 
महाराष्ट्र जमीन 

महसूल संहिता, १९ ६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ यात आणखी 

सुधारणा 
करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत 
आहे 
१ . या अधिनियमास , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( सुधारणा) अधिनियम , २०१५ असे म्हणावे. 

संक्षिप्त नाव . 


महा. ४१ . 


( १ ) 


भाग पाच २०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल ७, २०१५ / चैत्र १७, 


शके १ ९ ३७ 


असा करण्यात १ ९ ६६ चा 


सन १ ९ ६६ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


२. महाराष्ट्र 

जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (यात , यापुढे, ज्याचा निर्देश “ उक्त संहिता 
आला आहे ), याच्या कलम ४४ अ मध्ये, 


महा. ४१ . 


४१ याच्या कलम 

४४ अ ची 
सुधारणा. 


" 


• 


( एक ) पोट - कलम (१ ) मध्ये, 

( क ) खंड ( तीन ) मध्ये , “ विशेष वसाहत प्रकल्पासाठी या मजकुराऐवजी “ एकात्मीकृत नगर 
वसाहत प्रकल्पासाठी 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( ख ) शर्त ( ब) मध्ये, “ विशेष वसाहत प्रकल्प " या मजकुराऐवजी " एकात्मीकृत नगर वसाहत 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
(ग ) शर्त ( घ) मध्ये, “ विशेष वसाहत प्रकल्प या मजकुराऐवजी " एकात्मीकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) पोट-कलम ( २) मध्ये, “ विशेष वसाहत प्रकल्पासाठी या मजकुराऐवजी " एकात्मीकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पासाठी 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


प्रकल्प 


" 


. 


( तीन ) पोट - कलम ( ५ ) मध्ये , 

( क ) “विशेष वसाहत प्रकल्पासंबंधीची या मजकुराऐवजी “ एकात्मीकृत नगर वसाहत 
प्रकल्पासंबंधीची ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

त्या जमिनीच्या धारकास विहित नमुन्यात सनद देण्यात येईल या मजकुरापूर्वी, “ अशी 
सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापराच्या बाबतीत साठ दिवसांच्या आणि एकात्मीकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पाच्या बाबतीत , नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत 

हा मजकूर 

समाविष्ट करण्यात 


" 


( ख ) " 


" 


येईल ; 


( चार ) स्पष्टीकरण -दोन ऐवजी पुढील स्पष्टीकरण दाखल करण्यात येईल : 

"स्पष्टीकरण - दोन.- या कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, “ एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्प याचा अर्थ, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ च्या तरतुदींअन्वये, शासनाने एकात्मीकृत नगर १९६६ चा 
वसाहत प्रकल्पाच्या विकासासाठी तयार केलेल्या विनियमांखालील एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्प किंवा महा. ३७. 
अनेक एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्प , असा आहे. " 


सन १ ९ ६६ चा 


" 


३. उक्त संहितेच्या कलम ३२८ मध्ये, पोट -कलम ( २ ) मधील, खंड ( सोळा- क ) मध्ये, “ विशेष वसाहत 
महाराष्ट्र प्रकल्पासाठी वापर या मजकुराऐवजी 

या मजकुराऐवजी " एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी वापर हा मजकूर दाखल 
अधिनियम क्रमांक 

करण्यात येईल . 
३२८ ची सुधारणा . 


४१ याच्या कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल ७, २०१५ / चैत्र १७, 


शके १ ९ ३७ 


my 


~ 


४. या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, उक्त संहितेच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण अडचणी दूर 

करण्याचा 
उद्भवल्यास , राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , ती अडचण दूर करण्याच्या 

अधिकार . 
प्रयोजनासाठी, त्यास आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही 
गोष्ट करता येईल : 

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही. 

( २ ) पोट - कलम (१ ) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर , शक्य तितक्या 
लवकर , राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल. 


~ 


भाग पाच २०-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल ७, २०१५ / चैत्र १७ , 


शके १ ९ ३७ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१ ) मध्ये खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी 
किंवा विशेष वसाहत प्रकल्पांसाठी जमिनीचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींना कलम ४४ अ अन्वये सनद देण्याची तरतूद 
केली आहे. असे दिसून आले आहे की , उक्त कलमात सनद देण्याकरिता कोणत्याही कालावधीची तरतूद करण्यात 
आलेली नाही , म्हणून कलम ४४ अ अन्वये सनद देण्यामध्ये नेहमी विलंब होतो. 

२. सनद देण्याची कार्यवाही शीघ्रतेने होईल याची सुनिश्चिती व्हावी म्हणून, उक्त कलम ४४ अ मध्ये 
सनद देण्यासाठीचा कालावधी विनिर्दिष्ट करण्याची आवश्यकता आहे . या बाबीचा विचार करता, अशी सूचना 
मिळाल्याच्या दिनांकापासून खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापराच्या बाबतीत सनद देण्यासाठी साठ दिवसांचा आणि एकात्मीकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पांच्या बाबतीत नव्वद दिवसांचा कालावधी विनिर्दिष्ट करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

३. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा . ३७ ) यामध्ये अशी 
सुधारणा अगोदरच करण्यात आल्यामुळे “ विशेष वसाहत प्रकल्प ” या मजकुराच्या जागी “ एकात्मीकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प ” असा बदलदेखील करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून, उक्त संहितेची कलमे ४४ अ व ३२८ 
यांमध्ये परिणामस्वरूप सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत . 

४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई, 


एकनाथराव खडसे , 


दिनांक ६ एप्रिल २०१५ . 


महसूल 


मंत्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, एप्रिल ७, २०१५ / चैत्र १७ , 


शके १ ९ ३७ 


५ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन. 


या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे : 

खंड ४.- या खंडान्वये, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ 
( १९ ६६ चा महा. ४१) याच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राजपत्रात प्रसिद्ध 
केलेल्या आदेशाद्वारे , ती अडचण दूर करण्याचा अधिकार, राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे. 

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वर उल्लेखिलेला प्रस्ताव हा सामान्य स्वरुपाचा आहे. 


२ . 


विधान भवन : 


डॉ . अनंत कळसे, 


मुंबई, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१५. 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


